RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक ७ ] 


गुरुवार , जानेवारी २५ , २०१८/ माघ ५, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११ .०० 


असाधारण क्रमांक १० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हादंडाधिकारी, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 

अधिसूचना 
संदर्भ . - (१ ) शासन, सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक विकाअ. ११५/ प्र. क्र . ८८ / ५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 

( २) उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांजकडील पत्र क्र . विकाअ. १११७/ ३३८ / प्र. क्र . १३९ / का . ५ , 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१७. 

शासन निर्णय 
क्रमांक गृहशाखा / एम. ए. जी .- ३/नियुक्ती /विकाअ/ २०१७ . – जिल्हादंडाधिकारी , रायगड , जि . रायगड या शासन निर्णयाद्वारे खालीलप्रमाणे 
अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची मा . सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाच्या वतीने दाखल करण्यात येत असलेल्या 
स्पेशल लिव्ह म्हणन नियक्ती करीत आहे . ही नियक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासन ५ वर्षे अथवा पढील आदेश 
होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधीत पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही कोणतीही 
कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 
२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

(१ ) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या मानसेवी असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी 
यांना सोपविण्यात आलेल्या कामाबाबत कोणतेही मानधन / वेतन / भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत . 

(२) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
साक्षांकन करू नये. तसेच साक्षांकन करताना विहित रबरी शिक्क्यासह सही करून सहीखाली दिनांक नमूद करणे बंधनकारक राहील . 

(३ ) मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना साक्षांकन करता येणार 
नाही. जर वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर सत्यप्रत म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता 
विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . तसेच अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची 
विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येऊन पुनर्नियुक्तीस अपात्र राहील . 

( ४ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीला त्याच्या घरावर / दुकानावर /कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह 
विशेष कार्यकारी अधिकारी असा फलक लावणे बंधनकारक आहे. तथापि , विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर 
विशेष कार्यकारी अधिकारी असा उल्लेख करू नये. तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच 
त्यांनी सदर फलक काढणे बंधनकारक आहे . 

( ५ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी ओळख परेड तसेच मृत्युपूर्व जबानी यासाठी उपस्थित राहता 
येणार नाही . 


( १) 


भाग एक -( को.वि .पु.) १० -१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५ , २०१८ / माघ ५, शके १९३९ 
( ६ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही . 

( ७ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांचा नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर साक्षांकन केल्याचेनिष्पन्न झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध 
फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 

( ८ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती ही नियुक्तीच्या दिनांकापासून ५ वर्ष कालावधीसाठी अस्तित्त्वात राहील व त्यानंतर 
ती आपोआप संपुष्टात येईल. सदर नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्याच्याविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद 
आढळल्यास त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( Bankrupt ) जाहीर केले असल्यास त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवायसुद्धा , 
कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल. 

अनुसूची 
अनुक्रमांक 

उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ श्री . दत्तात्रेय विष्णू खाने 
२ श्री . जितेंद्र जगन्नाथ पाटील 
३ श्री. प्रफुल्ल गोपाळ म्हात्रे 
४ श्री . जीवन अनंत पाटील 
५ श्री . महेंद्र रमाकांत मोकल 
६ श्री . शांताराम पांडुरंग कुंभारकर 
७ श्री . विजय पांडुरंग मोकल 
८ श्री . समीर रमेश देवघरे 
९ श्रीमती सायली शेखर शहासने 
१० श्री . सुरेश विष्णू भरकले 
११ श्री . संजय दत्ताराम मोहिते 
१२ श्री . अतुल नाना पवाळी 
१३ श्री . तानाजी अनंत रुठे 
१४ श्री . प्रमोद नथुराम सुर्वे 
१५ श्री . प्रमोद पंढरीनाथ दळवी 
१६ श्री . अनिल मधुकर जाधव 
१७ श्री . नरेंद्र जगन्नाथ दरेकर 

श्रीमती मेघा सुनिल दमडे 
___ श्री . सागर राम घरत 
२० श्रीमती निलम अंकुश पाटील 

श्री . धनंजय माधव भडसावळे 

श्रीमती प्रणिता प्रदिप म्हात्रे 
___ श्रीमती अनामिका हितेंद्र म्हात्रे 
२४ श्री . रमेश धर्मा पाटील 

श्री . रविंद्र दत्तात्रेय पाटील 
२६ श्री . निळकंठ पांडुरंग घरत 

श्री . संजय उल्हास म्हात्रे 
___ श्रीमती सरिता गुरुनाथ पाटील 
२९ श्रीमती अश्विनी हरिश्चंद्र कडू 
३० श्री . मनिष प्रकाश पाटील 
३१ श्री . संकेत राम घरत 
३२ श्री . मधुकर शांताराम कोळी 
३३ श्री . विक्रांत भरत घरत 


रा. आंबिवली, ता . खालापूर , जि . रायगड . 
रा . बहिरीचा पाडा, पो . हाशिवरे , ता . अलिबाग . 
रा . शिरवली, पो . हाशिवरे, ता . अलिबाग . 
रा . देवीचा पाडा , ता. पनवेल, जि . रायगड . 
रा . साई, ता . पनवेल , जि . रायगड. 
रा. चिंध्रण, पो . देवीचा पाडा, ता . पनवेल . 
रा . साई , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
रा. कडाव , ता . कर्जत , जि . रायगड . 
रा . आंबेडकर चौक , ता . कर्जत , जि . रायगड . 
रा. भिसेगाव , ता . कर्जत , जि . रायगड. 
रा . दहिवली, ता . कर्जत , जि . रायगड . 
रा. कडाव , ता . कर्जत , जि . रायगड . 
रा. बीड बु., ता . कर्जत , जि . रायगड. 
रा . आवळस , ता . कर्जत , जि . रायगड. 
रा . सावळे , पो . मांडवणे, ता . कर्जत , जि . रायगड . 
रा . तांबस , ता . कर्जत , जि . रायगड . 
रा. पळसदरी, ता . कर्जत , जि . रायगड . 
रा . वरचे ओवळे , ता . पनवेल, जि . रायगड. 
रा. वरचे ओवळे , ता. पनवेल, जि . रायगड . 
रा . मिरची गल्ली, ता . पनवेल, जि . रायगड. 
रा . पळस्पे , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
रा. बोकडविरा , ता . उरण , जि . रायगड. 
रा. दिघोडे, ता . उरण , जि . रायगड . 
रा . पागोटे , ता . उरण , जि . रायगड. 
रा. कोटनाका, ता . उरण , जि . रायगड . 
रा . चिले , ता . उरण , जि . रायगड . 
रा. पाले, ता . उरण , जि . रायगड . 
रा . दिघोडे, ता . उरण , जि . रायगड . 
रा. सोनारी, ता . उरण, जि . रायगड . 
रा . डोंगरी , ता . उरण , जि . रायगड . 
रा. सावरखार , पो . करळ, ता . उरण , जि . रायगड. 
रा. बेलपाडा, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
रा . केळवणे, ता . पनवेल , जि . रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी २५ , २०१८ / माघ ५, शके १९३९ 


m 


___mro 


A 


< 


5 


४६ 


< 


) 


(१ ) 
३४ श्री . सुनिल मंगळ्या पाटील 
३५ श्री . सुधीर अनंता पाटील 
३६ श्री . मंगेश मधुकर जाधव 
३७ श्री . रत्नदिप रमेश पाटील 

श्री. भरत पांडुरंग कोळी 

श्री . संदिप मधुकर म्हात्रे 
४० श्री . दिपक महादेव पाटील 
४१ श्री. सुरेश हिरु चोरघे 
४२ श्री. चैतन्य गणेश ठाकूर 

श्री . रविंद्र धनाजी मुंबईकर 
___ श्री . राजेंद्र मुकुंद पाटील 

श्रीमती श्रुती राकेश म्हात्रे 

श्री . गिलबर्ट सावरे डिसोझा 
४७ श्री . हितेश विश्वनाथ पाटील 
४८ श्री . रविंद्र रामदास पाटील 
४९ श्री . अविनाश एकनाथ म्हात्रे 

श्रीमती अपर्णा रोहिदास पाटील 
___ श्री . हरिश्चंद्र लहू पाटील 
५२ श्री . बारकानाथ जनार्दन जोशी 
५३ श्री . विजय कमळ म्हात्रे 
५४ श्री. किशोर तुकाराम गावंड 

श्री . अमित अजित म्हात्रे 
___ श्री . संदिप रामचंद्र मसणे 

श्री . प्रभाकर गणपत देशमुख 
श्रीमती जयश्री मनोज मानकामे 

श्री . राजेश आण्णा हजारे 
६० श्री . रोशन बबन दळवी 
६१ श्री . संतोष हिरु मुने 
___ श्री . धनेश मंगल राणे 

श्री . संतोष प्रभाकर सारंग 
६४ श्रीमती गौरी मिलींद बिरले 
६५ श्री . भाईचंद्र परशुराम पाटील 
६६ श्री . अक्षय सुरेश घरत 
६७ श्रीमती हर्षना सुनिल घरत 
६८ श्रीमती संगिता जगजिवन नाईक 
६९ श्री . अरविंद नारायण पवार 


( ३ ) 
रा . बोर्ले, ता . पनवेल, जि . रायगड. 
रा . अरिवली, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
रा. बोर्ले , ता . पनवेल , जि . रायगड. 
रा. शिवाजीनगर , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
रा . गव्हाण , ता . उरण , जि . रायगड . 
रा. कोपर , ता . पनवेल , जि . रायगड . 
रा. शिरढोण, ता . पनवेल, जि . रायगड . 
रा . चिंचवण, ता . पनवेल , जि . रायगड . 
रा . केगांव आवेडा , ता . उरण , जि . रायगड . 
रा. चिरनेर , ता . उरण , जि . रायगड . 
रा . करंजा, ता . उरण , जि . रायगड . 
रा . चाणजे, ता . उरण, जि . रायगड . 
रा. चाणजे, ता . उरण , जि . रायगड. 
रा. कोप्रोली, ता . उरण, जि . रायगड . 
रा. वेश्वी, ता . उरण , जि . रायगड. 
रा . नवघर, ता . उरण , जि . रायगड . 
रा. पाणदिवे, ता . उरण , जि . रायगड. 
रा . कळंबुसरे, ता . उरण , जि . रायगड. 
रा . पिरकोन , ता . उरण , जि . रायगड . 
रा . वशेणी, ता . उरण , जि . रायगड. 
रा . आवरे, ता . उरण , जि . रायगड . 
रा . आवरे , ता . उरण , जि . रायगड. 
रा. तळवडे, ता . कर्जत , जि . रायगड . 
रा. नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड . 
रा . नेरळ, ता . कर्जत , जि . रायगड . 
रा . तळवडे, ता . कर्जत , जि . रायगड . 
रा. वाकस , ता . कर्जत , जि . रायगड . 
रा . पिंपळोली, ता . कर्जत , जि . रायगड . 
रा. पोशीर , ता . कर्जत , जि . रायगड . 
रा. नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड . 
रा . तळवडे, ता . कर्जत , जि . रायगड . 
रा . पाणदिवे , ता . उरण, जि . रायगड . 
रा . डोंगरी, ता . उरण , जि . रायगड . 
रा . डोंगरी, ता . उरण , जि . रायगड. 
रा. विनायक डोंगर आळी, केगांव, ता . उरण . 
रा . केगांव , ता . उरण, जि . रायगड . 


अलिबाग , 
दिनांक ८ जानेवारी २०१८ . 


डॉ. विजय सूर्यवंशी , 
जिल्हादंडाधिकारी, 
रायगड - अलिबाग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


